Lo! 

rail 

—| 
I 


सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मालकीची 
ता.चाळीसगांव, जि.जळगांव येथील जागा 


महसूल व वन विभागाकडे प्रत्यार्पित करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : साबांज २०१७/प्र.क्र.१२१/मिव्य-१ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२. 
दिनांक : २८ ऑगस्ट, २०१८. 


१) मुख्य अभियंता, नाशिक सा.बां.प्रादेशिक विभाग यांचे जा.क्र.का-५/ साबांप्राविना/ प्रआ/ 


६५०८/२०१७, दि.२०.१२.२०१७ चे पत्र. 


२) महसूल व वन विभागाचे परिपत्रक क्र.जमीन०४/२००६/प्र.क्र.३५/ज-१, दि.०८.०९.२००८. 


प्रस्तावना:- 


ता.चाळीसगांव, जि.जळगांव येथील सिग्नल पॉईंट परिसरातील सर्व्हे क्र.५४१ मधील त्रिकोणातील 
६८० चौ.मी. एवढी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारित असलेली जागा महसूल व वन विभागाकडे 


प्रत्यार्पित करण्याचे प्रस्तावित आहे. 


शासन निर्णय: 
मुख्य अभियंता, नाशिक सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग यांच्या अ.क्र.१ येथील पत्राच्या 


अनुषंगाने ता.चाळीसगांव, जि.जळगांव येथील सिग्नल पॉईट परिसरातील सर्व्हे क्र.५१ मधील त्रिकोणातील 
६८० चौ.मी. एवढी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारित असलेली जागा महसूल व वन विभागाकडे 
प्रत्यार्पित करण्यास या विभागाची हरकत नाही. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करून देण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०१८०८२८१७२८१९२९१८ असा आहे. हा 


आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


Digitally signed by Vijay Ganpat Amolkai 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 7 owen och, 


प्रति, 


u=Public Works Department, 

yay anpa postalCode=400032, st=Mahi 
2.5.4.20=9b318a02cl 1010fd64b8388360e99¢8c5 
215344dcffab2e5 1e83ca657ad934: 


eri bf9a2db008fa8b299e7c58cc513e 
mM O ठे r b8a2cb4ea7441f3ad255a51ae4d3bfd 
॥८ 
Date: 2018.08.28 17:29:57 +05'30 


(विजय अमोलकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१) मा.मंत्री, महसूल व वन विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
२) मा.मंत्री, सार्वजनिक बांधकाम विभाग (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, 


मुंबई-३२. 


३) अपर मुख्य सचिव, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


शासन निर्णय क्रमांकः साबांज २०१७/प्र.क्र.१२१/मिव्य-१ 


४) प्रधान सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

५) जिल्हाधिकारी, जळगांव 

६) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक. 
) 
) 
) 


७ अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, जळगांव. 
८) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जळगांव. 
९) निवडनस्ती, मिव्य-१, सा.बां.वि., मंत्रालय. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


